अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी 
(भंडारा) यांच्या अधिपत्याखालील ४ विभाग व उपविभाग या 
कार्यालयाच्या नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते 
दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०८/०३/२०२२ 


संदर्भ - १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुदतवाढ २०२१/प्र.क्र.२१५/मोप्र-२, 
दि. २०/०९/२०२१. 
२) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांचे पत्र क्र. 
१७८/गो.उ.सिं.मं/आ-१/मुदतवाढ/धा.८५/२०२२, दि. २१/०१/२०२२ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, दि. २२/०२/२०२२ 
४ शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक आढावा २००२ (३३५/२००२/ आ (प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 


प्रस्तावना :- 
अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त 
असलेल्या क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन 
निर्णय दिनांक ०६/०२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन 
मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कार्यालयांना नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५३६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी १३ पदांना दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भीय 
क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या संदर्भीय क्र.२ च्या प्रस्तावास 
अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) व त्यांच्या अधिपत्याखाळीळ ४ विभाग 
व उपविभागातीळ नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थावनेवरील पुढील विवरणपत्रानुसार 
परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नांव नियत अस्थायी । रुपांतरित अस्थायी 

आस्थापना आस्थापना 

१) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) २८ Ue Po 
२)कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही १२४पदे ०२ पदे 
3) कार्यकारी अभियंता ,गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी १७२ पदे ०५ पदे 
४) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिचन विभाग, भिवापूर १२४ पदे ०३ पदे 
५) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिचन विभाग, तिरोडा ८८ पदे ०२ पदे 
एकूण ५३६ पदे १२ पदे 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 


३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजुर असतील. 
8) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत 


प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या 


दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान (वेतन) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली sar, (अनिवार्य) ( ४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सदर लेखाशिर्षातंर्गत 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५ ,मुख्य 
लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकवा व सदर 


लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.१, दिनांक 


२२/०२/२०२२ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१६१६३०४४५७२७ असा आहे. हा कार्यालयीन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Yedsikar 


सहपत्र- परिशिष्टअव ब 


प्रत- सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 


shtra, ou=Water 
tment, postalCode=400032, 


2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f3974 
67¢37bb907e6cc635bd0fd, cn=Abhay Keshaorao Yedsikar 
Date: 2022.03.16 16:32:32 +05'30' 


(अभय येडसीकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांना कळविण्यात येते की, 

प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या झासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही. 
७) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी 
८) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर 
९) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, तिरोडा 
१०) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


परिशिष्ट - अ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५४/मोप्र-२, दिनांक ०८/०३/२०२२ चे सहपत्र 


दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ नियत अस्थाई अस्थापनेवरील ५३६ पदे 


अ क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 

ea २ ३ v ष्‌ 
| धीक्षक अभियंता, १ धीक्षक अभियंता १ 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन | २ | उपअधीक्षक अभियंता/ सहाय्यक अधीक्षक अभि. g 

मंडळ, आंबाडी (भंडारा) | ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ३ 

४ |अधौक्षक 11). 

५ | प्रथम लिपीव g 

६ | वरिष्ठ लिपीव डु 

७ । कनिष्ठ लिपीव डु 

८ | मुख्य आरेखव g 

९ | सहायक आरेखक g 

१० | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक रि 

११ | टंकलेखक 3 

१२ | संगणक g 

१३२ | वाहन चालक रर 

शं नाके 111. g 

१५ |शिपाई 711 | 5३ 

१६६ aR रि 
एकुण २८ 

२ कार्यकारी अभियंता, १ | कार्यकारी अभियंता 
गोसीखुर्द डावा कालबा । २ | उपअभियंता १ 
विभाग, वाही (पवनी) । ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ¥ 

४ | विभागीय लेखापाल 

५ | प्रथम लिपोव 

६ । वरिष्ठ लिपीव ष्‌ 

७ । कनिष्ठ लिपोव डु 

८ | आरेखक g 

९ | सहायक आरेखव 

१० | टंकलेखक 3 

82 भांडारपाल १ 

१२ । सहाय्यक भांडारपाल १ 

१३ | लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखव १ 

१४ । संगणक १ 

१५ | वाहन चालक 

१६६ is ce र 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


१७ 
AC 


Tm 


“७ | ८हा 


एकुण 


au 
4 


२.१ 


उप अभियंता, गोसीखुर 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.१, चकारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


ants feta 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 11] 


वाहन चालक 


>०9| (| ७ |.) | -८ | K] a] “० | “5 


शिपाई 11 | 


wo 
° 


चोकोदारा  7ढ)1ढ3)3)3)|)|__| 


| A| Dr! Ww! DW] K] BD] w!] K| ~w 


एकुण 


“wo 
९* 


२.२ 


उप अभियंता, गोसीखुद 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.२, TERT 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


Reem  111|)||_||| 


कनिष्ट लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


1A! 6 | “| -८ | ०< | av] “० | “5 


शिपाई 1 | 


wo 
° 


ae  /777क्‍7ए76ईक्‍ईक्‍ईक्‍6॑|| 


LY} A| Wr] Wr! Ww! KBD “०5 KI] w 


एकुण 


“wo 
९* 


२.३ 


उप अभियंता, गोसीखुर 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.३, बाही (पवनी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


1A] 6 । M| ©] K| “५७ | “७ w 


शिपाई 11 | 


wo 
° 


ae  /7776।3।3), _हई___| 


A} A! »०|। »/० | Ww! K] BD w| Kw 


एकुण 


“wo 
९* 


V8 


TAS STA SICA 
उपविभाग क्र.४, गोसीखुर्द 


उप अभियंता 


wo 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


x 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


(मुख्यालय चकारा) ३ | वरिष्ठ लिपीव १ 
४ | कनिष्ठ लिपीव २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 
६ | अनुरेखक g 
७ टंकलेखक 1111. g 
८ | वाहन चालक g 
९ me sR 
१० |चौकोदारा  1))ओ--_ई | १ 
एकुण १८ 
२.५ निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन | १ | उप अभियंता 
उपविभाग क्र.१, वाही २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 
3 | वरिष्ठ लिपीव g 
४ | कनिष्ठ लिपोव २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 
६ |अनुखक 111 र 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहन चालक 
९ ffm  1]|_|| | ९ 
१० Pa g 
एकुण १८ 
विभाग व safer एकूण प १२४ 
३ कार्यकारी अभियंता, १ | कार्यकारी अभियंता 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन | २ | उपअभियंता १ 
विभाग, आंबाडी (भंडारा) | ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ¥ 
४ | fauna लेखापाल g 
५ | प्रथम लिपोव 
६ । वरिष्ठ लिपीव जा 
७ | कनिष्ठ लिपोव डु 
८ | आरेखक g 
९ | सहायक आरेखव 
१० | टंकलेखक 3 
82 भांडारपाल १ 
१२ । सहाय्यक भांडारपाल १ 
१३ | लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखव १ 
१४ । संगणक १ 
१५ | वाहन चालक g 
१६६ ca | १ 
१७ शिपाई  /1711_]|_|| | ७ 
१८ [a g 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.१, आंबाडी (भंडारा) 


एकुण 


3.1 


३.९ | उप अभियंता, टेकेप उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ fora 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


1A! 6 | M) £}] ०८ | wl] “० | ~ 


शिपाई 111 | 


wo 
° 


ae 7) 


| “०७ | «| Ww! Ww] "<<! Dw] ७< | w 


एकुण 


“wo 
९* 


३.२ पाघोरा उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.९१, आंबाडी 
(भंडारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


1A) 6 | .ी | ©] K}] a] #2] w 


PUM 11 | 


wo 
° 


चोकोदारा  ढ1)_ | 


| “५० | Wr] Ww] Ww] K] BD] wl] K] w 


एकुण 


“wo 
९* 


३.३ | मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
पलाडी (मुख्यालय आंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ feria 


स्थापत्य अभिययांत्रीको सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


| (| 6 | M) ©] ०८ | wl “० | ~ 


शिपाई 11 | 


wo 
° 


aR 7) 


| A| rw! Ww! Ww] "<<! Dw] K] w 


एकुण 


“wo 
९* 


३.४ | उप अभियंता, मध्यम 
प्रकल्प उपविभाग, तुमसर 
(मुख्यालय अंबाडी) 


उप अभियंता 


WO 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 11 | 


PTR 


WY!) A| nw!) ».«5 | w|] «K!] w” 


एकुण 


“wo 
९* 


३.५ 


उप अभियंता, 


लघुपाटबंधारे उपविभाग, 


लाखणी 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


FRG | 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>७०।| A! 6 | Mm! S|] KK] “५७ A] Ww 


PM 11 | 


wo 
° 


PRT 


A! A! Ww!) »/० | WK| K!] BD] ww] K] w 


एकुण 


३.६ 


उप अभियंता, लघु 
पाटबंधारे सर्व्हेक्षण 
उपविभाग, भंडारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


ants fora 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


REF 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>०।| (९| GI] MM] ८ | K] cu] 2] w 


RM 111 | 


wo 
° 


aR  /7ढ।|। ||| 


एकुण 


विभाग व sofa एकूण प 


कार्यकारी अभियंता, 
आंभोरा उपसा सिंचन 
विभाग, भिवापूर 


कार्यकारी अभियंता 


उपअभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


K) wil wv) w 


'विभागीयलेखापाल | 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


प्रथम लिपीव 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


आरेखक 


सहायक आरेखक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखव 


संगणक 


वाहन चालक 


नाक | 


शिपाई 111 


PTR ||| 


“०७ | S| | KIWI) KA! »/० | AK] Ww!) Ww!) ०"< | CO] Ww 


एकुण 


au 
4 


BR 


उप अभियंता, आंभोरा 
उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.१, भिवापूर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ fora 


स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक 


अनुखक | 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


| A] 6 | MM! ££] K] zu] A] w 


RT 


wo 
° 


चौकोदारा 1 


|} A] Ww] Ww! ./०| K] Bw] KI] w 


एकुण 


“wo 
९* 


४.२ 


उप अभियंता, मोखाबडी 
उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.१, भिवापूर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


1A! 6 | M| “८ । ७< | a] | w 


शिपाई 11 | 


wo 
° 


ae  /77717ए7_ईक्‍ईृ____| 


A} A| Ww] Wr] Wr! K] Dw] KK] w 


एकुण 


श्ठ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


४.३ 


उप अभियंता, बावन 
उजवा कालवा उपविभाग 
क्र.४, तिरोडा, मु. भिवापूर 


उप अभियंता 
क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11. 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>9७०। (२ 6 | MM] ££] KK] cu] ‘Bw 


शिपाई 1111 


wo 
° 


pare 


AL} A| |W] Ww! K] Aw] ०< | w~w 


एकुण 


“wo 
९* 


डं 


निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.४, आर्णी, 
मुख्यालय भिवापुर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 111. 


वाहन चालक 


| (९ 6 । MM] S|] ७< | cu} 2] Ww 


fm 111. 


wo 
° 


elicit a 


| A|NW| Wr! DW] K] Dw] K| w~w 


एकुण 


“wo 
९* 


४.५ 


अंभोरा पाटबंधारे 
उपविभाग, वेलतुर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>०७०| (२ 6 | MI] -£। ७< | cu] A Ww 


शिपाई 1 


wo 
° 


elicit a 


| “०७ | ० | »/० | Ww] K] “७ | wl] K] w 


एकुण 


“wo 
९* 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 


कार्यकारो अभियंता, 
उपसा सिंचन प्रकल्प 
विभाग, तिरोडा 


कार्यकारी अभियंता 


उपअभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


०< | wl wal] »/० 


वभागीय लेखापाल 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


५ | प्रथम लिपोव g 
द वरिष्ठ लि पाव ण्‌ 
७ । कनिष्ठ लिपीव डु 
८ |आरेखक 11 g 
९ | सहायक आरेखक g 
१० [टंकलेखक 11111 ३ 
११ | भांडारपाल १ 
१२ । सहाय्यक भांडारपाल १ 
१३ | लघु टकंलेखक किंबा निम्न श्रेणी लघु लेखक रि 
१४ । संगणक १ 
१५ । वाहन चालक g 
ee १ 
१७ शिपाई fF ७ 
१८ fae १ 
एकुण 34 
५.१ | उप अभियंता, उपसा १ | उप अभियंता g 
सिंचन प्रकल्प उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 
क्र.१, तिरोडा 3 | वरिष्ठ लिपीव g 
४ | कनिष्ठ लिपीव २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 
६ ।अनुरेखक g 
७ । टंकलेखक g 
८ | aed चालक g 
९ ffm RR 
१० aR र 
एकुण Ro 
4.2 | उप अभियंता, गोसीखुद | १ | उप अभियंता १ 
डावा कालवा उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 
क्र.५, लाखादुर मुख्यालय, | ३ | वरिष्ठ लिपीव १ 
तिरोडा ४ | कनिष्ठ लिपीव २ 
५ स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 
६ ।अनुरेखक g 
७ [टंकलेखक 1111. 
८ | aed चालक g 
९ eR 
१० fare र 
एकुण Ro 
&.3 १ | उप अभियंता g 
२ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


उप अभियंता, धापेव ३ | वरिष्ठ लिपीव 
उपसा सिंचन उपविभाग | ४ |कनिष्ठलिपीके |. 

क्र.२, तिरोडा GQ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ¥ 
६ |अनुखक 111 १ 
७ । टंकलेखक 
८ | वाहन चालक १ 
९ [शिपाई  1716713__|| | २ 
१० fa g 

एकुण १८ 

विभाग व safer एकूण प ८८ 

नियत आस्थापनेवरील एकुण पदे १--२९--३--४--५ ८३६ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२२/प्र.क्र.५४/ मोप्र-२ 


परिशिष्ट - ब 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५४/मोप्र-२, दिनांक ०८/०३/२०२२ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण पदे 


i ५ 
a ce दिलीप वासदेव रहाटे 


३१.०५.२०२४ 

दिवाकर तुकाराम बनकर ३०.०६.२०२४ 
त जवत es aes 
eee ele ce eee 
i | 1111 0. 
og ef al 
१ erent) बग वव र. 
क कक क 1. 
Ren oan aaa SESS 
७१ त टे. 
aan onaae ग ree 

अभिमन संपत सपाटे ३१.१०.२०२३ 


रुपांतरित आस्थापनेवरील एकुण पदे- 92 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


